Reg . No . NPCITY / 236 / 15 - 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष : २ , अंक ३९ (३) ] 


बुधवार , नोव्हेंबर ३० , २०१६/ अग्रहायण ९ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ५ ,किंमत रुपये १८ .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग ४-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . २६६ . 

आयुक्त , नागपूर महानगरपालिका , यांजकडून 
क्रमांक ७६७- बा . वि -फेरीवाला धोरण - २०१६. 

मा . सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्याच्या नागरी भागातील फेरीवाल्यांच्या संदर्भात राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण लागू करण्याच्या दृष्टीने 
महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग , शासन निर्णय क्र . राफेधो- २०१३ -प्र . क्र . ३९- नवि . ३४ , दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थन करणा- या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन नागपूर महानगरपालिका क्षेत्राकरीता गठीत शहर फेरीवाला 
समितीने दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या बैठकीत नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील पुढील ठिकाणांना श्रेणी निहाय फेरीवाला क्षेत्र घोषित केलेले 
आहे . सदरहू ठिकाणांना फेरीवाला क्षेत्र घोषित केल्यामुळे बाधा पोहचण्याची शक्यता असणा- या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत 
आहे ; आणि अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , दिनांक १३ डिसेंबर २०१६ रोजी किंवा त्यानंतर उक्त मसुदा नागपूर शहर फेरीवाला समिती विचारात घेईल . 


उक्त मसुदा वरील कालावधी समाप्तीच्या पुर्वी उपायुक्त ( II ) , नागपूर महानगरपालिका, प्रशासकीय इमारत , सिव्हील लाईन्स , नागपूर यांचेकडे प्राप्त 
होणा- या कोणत्याही हरकती व सूचनांवर नागपूर शहर फेरीवाला समिती कडून विचार करण्यात येईल . 

मसुदा 
खालील ठिकाणांना नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील फेरीवाला क्षेत्र असे म्हणावे 

फेरीवाला क्षेत्र 
अ . क्र . स्थळाचे/रस्त्याचे नाव 

क्षेत्रफळ 

फेरीवाला क्षेत्र श्रेणी निहाय फेरीवाला क्षेत्र मंजूर शहर विकास 
घोषीत करणे - घोषीत केल्यास वाहनतळा आराखड्यानुसार 
बाबत श्रेणी करीता व्यवस्था 

Zoning (Residential, 
बाबत अभिमत 

Commercial,Semicommercial 
( अ .ब . क . ड . ई 

& Reserved for other user )/ 
श्रेणी ) 

खसरा क्रमांक 
लांबी रूंदी क्षेत्रफळ 
( ३) (४ ) ( ५) (६ ) 

( ७ ) 

लक्ष्मीनगर झोन क्रमांक १ 
१ बजाजनगर चौक ते ३०० मी . १.५० मी . ४५० चौ . मी . “ क ” ५० टक्के वाहनतळा करीता रस्ता लेंड्रा, २५३ 

अभ्यंकरनगर चौक . 
ना -एक - अ - १ ( १५१८ ) . 

( १ ) 


( १) 


( २ ) 


( ८ ) 


पलानीनगर झोन क्रमांक १५० टक्के वाहनतळा करीता 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३० , २०१६/ अग्रहायण ९, शके १९३८ 


( ७) 


“ ना 


” 


फेरीवाला क्षेत्र - चालू 
( १) (२) (३) (४) (५) (६) 

( ८ ) 
२ आय . टी . पार्क , सुभाषनगर २२० मी . १.५० मी . ३३० चौ . मी . “ क ” ५० टक्के वाहनतळा करीता रस्ता अंबाझरी, ११५/ १ 

एन. पी . टी . आय . समोर . 
३ खामला भाजी मंडी/ खामला १६५ मी ३ मी . ४९५ चौ . मी . “ अ ” १०० टक्के क्षेत्र फेरीवाला करीता वाणिज्यीक खामला , १०० 

भाजी बाजार . 
४ जयताळा बाजार, जयताळा ३५० मी २ मी . ७०० चौ . मी .___ “क ” १०० टक्के क्षेत्र फेरीवाला करीता रस्ता भामटी, १९, २० 

रोड / जयताळा आऊटर रिंग 

रोड, इंद्रप्रस्थ नगर . 
५ आर. पी . टी . एस. कॉलोनी/ १२० मी . १. ५० मी १८० चौ . मी . “ अ ” १०० टक्के क्षेत्र फेरीवाला करीता रस्ता खामला , २७ 

डब्लु. एच . सी . रोड जेरील 

लॉन जवळ , मॉडर्न स्कुल . 
६ गायत्रीनगर / संभाजीनगर ९० मी १.५० मी . १३५ चौ . मी . “ क ” ५० टक्के क्षेत्र वाहनतळा करीता रस्ता अंबाझरी , ११५/ १ 

आय.टी . पार्क जवळ . 
७ पायोनीयर सोसायटी/ २०१ मी . १.५० मी . ३०० चौ . मी . 

५० टक्के क्षेत्र वाहनतळा करीता रस्ता जयताळा , १०६ 
गुडधे ले - आऊट . 
८ बजाजनगर मातृसेवा संघ . १२० मी . १. ५० मी . १८० चौ . मी . 

५० टक्के क्षेत्र वाहनतळा करीता रस्ता २३२ 
९ खामला बाजार मटन मार्केट ३५ मी . ३२ मी . ११२० चौ . मी . " क ५० टक्के क्षेत्र वाहनतळा करीता वाणिजीक खामला , १०० 
१० हिंगणा नाका १५० मी . ६ मी ९०० चौ . मी . “ अ ” १०० टक्के क्षेत्र फेरीवाला करीता म. न. पा . नाका रहिवासी 

जयताळा , ९ 
११ सिताबाईनगर बाजार १०० मी २ मी . २०० चौ . मी . “ अ ” १०० टक्के क्षेत्र फेरीवाला करीता रस्ता सोमलवाडा , २९ 

आऊटर रिंग रोड 
१२ खापरीनाका वर्धा रोड १८० मी . ६ मी . १०८० चौ . मी . “ अ ” १०० टक्के क्षेत्र फेरीवाला करीता म.न. पा .नाका (एम. एस . १२१ ) 

औद्योगीक , मौजा खापरी 

१४५/ १, १४६ 
१३ एन . आय . टी . गार्डन ५० मी . १ . ५० मी . ७५ चौ . मी . “ क ” ५० टक्के क्षेत्र वाहनतळा करीता रस्ता भामटी, १९ , २० 

त्रिमुर्तीनगर 
१४ त्रिमुतीनगर मटन मार्केट ४० .५ मी . ११.५ मी . ४६५. ७५ चौ .मी . “ अ ” १०० टक्के क्षेत्र फेरीवाला करीता पार्कीग परसोडी , ८५/ १, ८६/ १ 

धरमपेठ झोन क्रमांक २ 
१ रविनगर दंदे हॉस्पीटल ६० मी . ४.५ मी . २७० चौ .मी . “क ” ५० टक्के क्षेत्र वाहनतळा करीता रस्ता पांढराबोडी, ५१ 

समोर 
२ वेटरनरी चौक सेमिनरी १०० मी . ३ मी . ३०० चौ . मी . “ अ ” १०० टक्के फेरीवाला क्षेत्र रस्ता मौजा तेलंगखेडी , ९ 

हिल्स सुरेंद्रगड रोड 
३ फुटाला लेक / बॉटनीकल १५० मी . २ मी . ३०० चौ . मी . “ क ” ५० टक्के वाहनतळा करीता रस्ता पांढराबोडी , १२ 

गार्डन 
४ ट्राफीक पार्क 

४२ मी . ९.१ मी . ३८२.२ चौ . मी . “ अ ” । १०० टक्के फेरीवाला क्षेत्र पब्लीक / सेमीपब्लीक , लेंड्रा, ८० 
५ हिस्लॉप कॉलेज ते पत्रकार १०० मी . १.५० मी १५० चौ . मी . “ अ ” १०० टक्के फेरीवाला क्षेत्र 

रस्ता गाडगा , ५५ 
कॉलोनी रोड 
६ जिल्हाधिकारी कार्यालय / ३० मी . ९ मी . १३५ चौ . मी . “ अ ” १०० टक्के फेरीवाला क्षेत्र पब्लीक / सेमीपब्लीक 
तहसिल/ दुबई मार्केट 

सिताबर्डी, १९८ 
७ युनिर्व्हसिटी लायब्ररी/ ६० मी . १. ५० मी . ९० चौ . मी . 

५० टक्के वाहनतळा करीता रस्ता लेंड्रा, ८९ 
दक्षिण भाग 
८ भरतनगर/गिरीपेठ / १५० मी . १.५० मी . २२५ चौ . मी . “ क ” ५० टक्के वाहनतळा करीता रस्ता पांढराबोडी, ३ 

एल . आय .टी . अमरावती रोड 
९ आर. टी . ओ . रोड समोर १०५ मी . ३० मी . ३१५ चौ . मी . “ क ” ५० टक्के वाहनतळा करीता पार्किंग एम . डब्लू . १५ , 

गाडगा , १७ 
१० हिलटॉप अंबाझरी पाणी ५० मी . २.५० मी . १२५ चौ . मी . “ क ” ५० टक्के वाहनतळा करीता पब्लीक इन्स्टीटयुशन 
टाकी समोर 

अंबाझरी, ७९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३० , २०१६/ अग्रहायण ९, शके १९३८ 


फेरीवाला क्षेत्र - चालू 
(१) (२) (३) ( ४) (५) ( ६) 

__ _ (८ ) 
हनुमाननगर झोन क्रमांक ३ 
१ त्रिशरण चौक ( दक्षिण भाग ) २५ मी . ३ मी . ७५ चौ. मी . “ अ ” १०० टक्के क्षेत्र फेरीवाला करीता रहिवासी बाभुळखेडा , ५० 
२ चंद्रमणी नगर गार्डन जवळ ९० मी . १.५० मी . १३५ चौ . मी . “ अ ” १०० टक्के क्षेत्र फेरीवाला करीता रस्ता बाभुळखेडा, २७/ २ 
३ अजनी पोलिस स्टेशन समोर २०० मी . १.५० मी . ३०० चौ . मी . “ अ ” १०० टक्के क्षेत्र फेरीवाला करीता रस्ता बाभुळखेडा , १५ /१ , 

१५/ २ 
धंतोली झोन क्रमांक ४ 
१ एम्प्रेस मॉल रोड ( डावीबाजू ) २७० मी . १.५० मी . ४०५ चौ . मी . “ क ” ५० टक्के क्षेत्र वाहनतळा करीता रस्ता नागपूर , ४४ 
२ आय . टी . आय. कॉलेज जवळ/ १२० मी . १.५० मी . १०८० चौ . मी . “ क ” ५० टक्के क्षेत्र वाहनतळा करीता रस्ता लेंड्रा, २५३ 

अंध विद्यालय रोड 
३ बारासिंगल बोरकर नगर ४० मी . ५ मी . २०० चौ . मी . “ अ ” १०० टक्के क्षेत्र फेरीवाला करीता रहिवासी धंताली , ३०२ 

घाट रोड / सरदार पटेल रोड 
४ अजनी चुनाभट्टी रोड ६० मी . १.५० मी . ९० चौ . मी . “ अ ” १०० टक्के क्षेत्र फेरीवाला करीता रस्ता अजनी , १०६/ २, १०७/ १ 
५ महाराजबाग गार्डन ( नर्सरी) १५० मी . १.५० मी . २२५ चो . मी . “ अ ” १०० टक्के फेरीवाला क्षेत्र रस्ता गाडगा , ४६ 
६ वंजारीनगर पाणी टाकी जवळ १०० मी . १.५० मी . १५० चौ . मी . “ क ” ५० टक्के क्षेत्र वाहनतळा करीता रस्ता बाभुळखेडा , २/ २२ / ३ 
७ रहाटे कॉलोनी वर्धा रोड १२० मी . ९ मी . १०८० चौ . मी . “क ” ५० टक्के क्षेत्र वाहनतळा करीता पार्किंग व रहिवासी लेंड्रा, २७२ 

( बॅट विक्रेता) 
८ मॉडल मिल , गणेशपेठ १२० मी . १.५० मी . १८० चौ . मी . “ अ ” १०० टक्के फेरीवाला क्षेत्र रस्ता नागपूर , ४१५ 
९ बस स्टॅन्ड चौक / बस ३० मी . १.५० मी . ४५ चौ . मी . “ अ ” १०० टक्के फेरीवाला क्षेत्र रस्ता नागपूर , ४१५ 
स्टॅन्ड समोर 

नेहरूनगर झोन क्रमांक ५ 
१ . के . डी . के . कॉलेज रोड , १५० मी . १.५० मी . २२५ चौ . मी . “ क ” ५० टक्के क्षेत्र वाहनतळा करीता रस्ता मौजा नागपूर , ३२१ 

बि . एस . एन .एल . क्वार्टर 

जवळ , दर्शन कॉलोनी 
२ . सक्करदरा आयुर्वेदीक १५० मी . १. ५० मी . २२५ चौ . मी . “ क ” ५० टक्के क्षेत्र वाहनतळा करीता रस्ता सक्करदरा , २१ 

कॉलेज भिंतीजवळ 
३ . मोठा ताजबाग , सिंधीबन १८० मी . १. ५० मी . २७० चौ . मी . “ अ ” १०० टक्के फेरीवाला क्षेत्र रस्ता हरपुर , ९ , १० 

पी .एफ . ऑफीस भिंती जवळ 
४ . उमरेड रोड शितलामाता ६० मी . १. ५० मी . ९० चौ . मी . “क ” ५० टक्के क्षेत्र वाहनतळा करीता रस्ता हरपूर , १६ 

मंदीर , सुतगिरनी वॉल 
५ . श्रीकृष्णनगर दानिश लॉन ५० मी . १. ५० मी . ७५ चौ . मी . 

१०० टक्के फेरीवाला क्षेत्र रस्ता नागपूर , ६१९/ २ 
जवळ , हसनबाग रोड 
६ . एन . आय. टी . गार्डन ६० मी . १.५० मी . ९० चौ . मी . “ अ ” १०० टक्के फेरीवाला क्षेत्र रस्ता सक्करदरा , ४८ 

सक्करदरा वॉटर टँक , 

योग अपार्टमेंट समोर 
७. एन . आय . टी . गार्डन ३० मी . ६ मी . १८० चौ . मी . “ अ ” १०० टक्के फेरीवाला क्षेत्र टाऊन हॉल , एम . एस .- १४ 
सक्करदरा फायर ब्रिगेड , 

रस्ता सक्करदरा, ४८ 
जवळ 
८ . जगनाडे चौक ( अ ) ३० मी . ४ मी . १२० चौ . मी . “ क ” 

५० टक्के क्षेत्र 

रस्ता ( नाला स्लॅब ) 
मटन मार्केट 

वाहनतळा करिता 

नागपूर, ५२८ 
९ . जगनाडे चौक ( ब) ते ५०० मी . ३ मी . १५०० चौ . मी . “ क ” 

५० टक्के क्षेत्र 

रस्ता ( नाला स्लॅब ) 
गुरुदेव नगर बँक ऑफ 

वाहनतळा करिता 

नागपूर , ५२८ 
बडोदा , जवळ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३० , २०१६/ अग्रहायण ९, शके १९३८ 


(८ ) 


रहीवासी नागपूर , २३० / २ 

रस्ता नागपूर , २५ 


नोटीफाईड स्लम एन . एस . 

नागपूर , २३० / २ 
रस्ता नागपूर , ६० 
रस्ता नागपूर , २९७ 


फेरीवाला क्षेत्र - चालू 
( १) (२) (३) (४) (५) (६) 

( ७) 

गांधीबाग झोन क्र . ६ 
१ . मस्जिद समोर , नवाबपूरा ३५ मी . १८ मी . ३१५ चौ . मी . " ब " ७५ टक्के फेरीवाला क्षेत्र 
२ . चंद्रलोक बिल्डींग मेयो १५० मी . १ .५० मी . २२५ चौ . मी . “ क ” ५० टक्के वाहनतळा करिता 

हॉस्पीटल भिंती जवळ 
३ . लकडापूल हाथीनाला ४० मी . ९ मी . ३६० चौ . मी . “क ” । ५० टक्के वाहनतळा करिता 

पोलीस स्टेशन , समोर 
४ . मेडीसीन मार्केट , गांधीबाग ११० मी . १.५० मी . १६५ चौ . मी . “ क ” ५० टक्के वाहनतळा करिता 
५ . गंगाबाई घाट भिंती जवळ , ६० मी . १.५० मी . ९० चौ . मी . “ अ ” १०० टक्के फेरीवाला क्षेत्र 
मंगळवारी 

सतरंजीपूरा झोन क्र . ७ 
१ . बिनाकी मंगळवारी ( कांजी १२० मी . २.५० मी . ३०० चौ . मी . “ अ ” १०० टक्के क्षेत्र फेरीवाला 
हाऊस) बोहरा मस्जिद 

करिता 
२. लालगंज झाडे चौक , ६० मी . १.५० मी . ९० चौ . मी . “ ५० टक्के वाहनतळा करिता 

सुलभ शौचालय , जवळ 
३ . जुना कामठी रोड , कळमना ९० मी . १. ५० मी . १३५ चौ . मी . “ अ ” १०० टक्के क्षेत्र फेरीवाला 
पोलीस चौकीच्या मागे 

करिता 
४ . चिंतामणी नगर , जुना कामठी १०० मी . १.५० मी . १५० चौ . मी . 

१०० टक्के क्षेत्र फेरीवाला 
रोड , रेल्वे क्वार्टर , कळमना 

करिता 
५ . शांतीनगर घाट चौक रोड , १५० मी . १ .५० मी . २२५ चौ . मी . “ क ” ५० टक्के वाहनतळा करिता 

कुत्तेवाले बाबा मठ 
६ . बिनाकी मंगळवारी बोहरा ६० मी . ६ मी . ३६० चौ . मी . “ क ” ५० टक्के वाहनतळा करिता 

कब्रस्तान जवळ 


रहीवासी बिनाकी, १०५ 


रस्ता नागपूर , १४५ 


रस्ता कळमना , ३ / १ , ४/ १ 


रस्ता कळमना, १२६ , १२७ 


रस्ता बिनाकी , १५४ 


बोहरा कब्रस्तान बिनाकी, 


१०५ 


लकडगंज झोन क्र . ८ 


९० मी . १.५० मी . १३५ चौ . मी . 


“ क ” 


५० टक्के वाहनतळा करिता 


रस्ता वाठोडा, ४३ 


४० मी . 


२ मी . 


८० चौ . मी . 


“ क ” 


५० टक्के वाहनतळा करिता 


रस्ता हिवरी , ३० 


१. भिम चौक सेंट झेवियर्स 

हायस्कुल समोर 
२ . हिरवी नगर चौक ते 

प्रशांत स्कुल 
३ . गरोबा मैदान , कुंभारटोली 

( छापरुनगर रोड ) 
४ . एन . आय . टी . क्वार्टर 

चिखली ले - आऊट 


१०० मी . १.५० मी . १५० चौ . मी . 


“ क ” 


५० टक्के वाहनतळा करिता 


रस्ता नागपूर , ३२६ , ३२७ 


६० मी . 


३ मी . १८० चौ . मी . 


“ क ” 


५० टक्के वाहनतळा करिता 


रेल्वे चिखली ( खुर्द), ४९ 


आसीनगर झोन क्र . ९ 


१२० मी . ६ मी . ७२० चौ . मी . 


“ क ” 


५० टक्के वाहनतळा करिता 


रहिवासी वांजरी , ४५ 


१. वनदेवी नगर चौक 

चंभारनाला जवळ 
२. कपील नगर, नारी रोड 
३. शिक्षक सहकारी बँक जवळ 

पाचपावली फायर ब्रिगेड 
४ . टिपू सुल्तान बाजार 

यशोधरानगर एन . आय.टी गार्डन 


४० मी . ३ मी . १२० चौ . मी . 
४० मी . ३० मी . १२०० चौ . मी . 


“ क ” 
“ क ” 


५० टक्के वाहनतळा करिता 
५० टक्के वाहनतळा करिता 


रहिवासी नारी , ५५ 
पार्कीग एन -१० हंसापूरी , ३० 


६० मी . 


३ मी . १८० चौ . मी . 


“ क ” 


५० टक्के वाहनतळा करिता 


रहिवासी वांजरी, ४९ , ५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३० , २०१६/ अग्रहायण ९ , शके १९३८ 


(१) 


(२) 


फेरीवाला क्षेत्र - चालू 
(३) (४) (५) (६ ) 
१२० मी . १.५० मी . १८० चौ . मी . “ क ” 


( ७) 


(८ ) 


५० टक्के वाहनतळा करिता 


रस्ता इंदोरा , ६२ 


“ क ” 


५० टक्के वाहनतळा करिता 


रहिवासी इंदोरा , १०६/ १ 


५ . बाराखोली चौक इंदोरा 

मैदान पाणी टाकी जवळ 
६ . आर. टी . ओ. कार्यालय ते 

पाटनकर चौक ग्रामीण 

पोलीस मुख्यालय 
७. आर . टी . ओ. कार्यालय ते 

पाटणकर चौक 


४० मी . १५ मी . ८६० चौ . मी . 
( २८ , १५ ) 


८० मी . १. ५० मी . १२० चौ . मी . 


“ क ” 


५० टक्के वाहनतळा करिता 


रस्ता इंदोरा , १०६ / १ 


५० टक्के वाहनतळा करिता 


रस्ता जरीपटका, १५६ 


५० टक्के वाहनतळा करिता 


शॉपींग सेंटर इ. पी .- १२ 

जरीपटका, २७/ ३ 
रस्ता बोरगाव , १७७ 


मंगळवारी झोन क्र . १० 
१. सदर मंगळवारी मार्केट १५० मी . १.५० मी . २२५ चौ . मी . “क ” 

जवळ, फिश मार्केट समोर 
२ . जरीपटका बस स्टैंड , जरीपटका ६८ मी . २५ मी . १७०० चौ . मी . “ क ” 

जिंजर मॉल जवळ 
३ . पोलीस लाईन टाकळी , १५० मी . १३.१३मी . १९६९ चौ . मी . “ अ ” 

गिट्टीखदान 
४. पोलीस तालाब चौक , ६० मी . १.५० मी . ९० चौ . मी . “ अ ” 

राजनगर 
५ . कल्पना टॉकीज समोर , १२० मी . १४ .५ मी . १७४० चौ . मी . “ क ” 

मानकापूर 
६ . जाफरनगर सी . आय . डी . ५० मी . ३० मी . १५०० चौ . मी . “ अ ” 

ऑफीस जवळ 
७. आकारनगर सेमेनरी हिल्स ५० मी . २.५० मी . १२५ चौ . मी . “ अ ” 
८ . फ्रेन्डस कॉलोनी, हायटेंशन २०० मी . ५ मी . १००० चौ . मी . “ अ ” 

लाईन खाली, नर्मदा कॉलोनी , 
फायर कॉलेज रोड 


१०० टक्के क्षेत्र फेरीवाला 

करिता 
१०० टक्के क्षेत्र फेरीवाला 

करिता 
५० टक्के वाहनतळा करिता 


स्टेट ट्रांसपोर्ट एम . डब्लू -५५ 

जरीपटका , २ 
एम . एस . इ. बी . 

जरीपटका, ३ 
ड्रायविंग थेटर इपी- ८ 
पोलीस लाईन , टाकळी, १९ 

रस्ता बोरगाव, २४ 
रहिवासी बोरगाव , २४ 


१०० टक्के फेरीवाला क्षेत्र 


१०० टक्के फेरीवाला क्षेत्र 
१०० टक्के फेरीवाला क्षेत्र 


नागपूर : 


श्रावण हर्डीकर , 


दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ . 


आयुक्त , महानगरपालिका, नागपूर . 


ना .-एक - अ - २ ( १५१८ ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


